आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे व त्यांच्या 
अधिनस्त कार्यालयांसाठी संगणक व 
प्रिंटर खरेदी करण्यास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः सकआ २०२२/प्र.क्र.३२/आस्था-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३-विनियम,दि.१७.०४.२०१५. 

२) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४ /प्र.क्र.८२/भाग-॥ / 
उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 

३) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४ /प्र.क्र.२०४/भाग-॥ / 
उद्योग-४, दि.०८.१२.२०१७. 

४ उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४ /प्र.क्र.२०४/भाग-॥ / 
उद्योग-४, दि.२४.०८.२०१७. 

५) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र./१५-रवका / सकआ.वित्तीय मान्यता / २०२३.२४ 
/९७२, दि.१३.१२.२०२३. 

६) विभागाच्या दि.२२.०८.२०२४ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीचे ईतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील यापुर्वीचे संगणक व प्रिंटरचे 
आयुष्यमान संपुष्टात आल्याने कार्यालयीन कामकाज संथ गतीने चालु असल्याचे आयुक्तालयाने 
कळविले असुन त्यानुसार आयुक्‍तालयास व अधिनस्त कार्यालयासाठी नविन ४१२ संगणक व ३८७ प्रिंटर 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळुन निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव वाचा 
क्र. ५ च्या पत्रान्वये आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांनी शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने संगणक 
व प्रिंटर खरेदी करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागाच्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. सदर बैठकीत प्रस्तुत प्रस्तावास मान्यता 
देण्यात आली असुन त्यानुषंगाने समाज कल्याण आयुक्तालय व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयासाठी 
संगणक व प्रिंटर खरेदीस प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयासाठी ४१२ संगणक व ३८७ प्रिंटर 
खरेदी करण्यास रु. ५.०० कोटींच्या मर्यादेत प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. भासंख-२०१४/प्र.क्र. ८२ / भाग-३/ उद्योग- 
४, दि. ०१.१२.२०१६ व त्या विभागाने वेळोवेळी निर्गमित Hoes शासन निर्णयान्वये शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपद्धतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील अटी व शार्ती 
आणि तरतूदीनुसार, काटेकोरपणे पालन करुन, विहीत पद्धतीने संगणक व प्रिंटर खरेदीची कार्यवाही 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ २०२२/प्र.क्र.३२/आस्था-२ 


३. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय दि. २४.०८.२०१७ अन्वये दिलेल्या अटींच्या व 
शर्तीच्या अनुषंगाने GEM पोर्टलच्या माध्यमातून ई-निविदा प्रक्रिया राबवुन संगणक/प्रिंटर खरेदी प्रक्रिया 
करण्यात यावी. 


8, संगणक व प्रिंटर्स यांची खरेदी सदर शासन निर्णयाच्या सोबतच्या परिशिष्ट अन्वये माहिती व 
तंत्रज्ञान विभागाने मान्यता दिलेल्या तांत्रिक विनिर्देशानुसारच (Technical Specifications) करण्यात 
यावी. 


५. सदर खरेदी लेखाशिर्ष २२२५-२३३५-५० इतर बाबी या खालील सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षात उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधुन रु. ५.०० कोटीच्या मर्यादेत करण्यात यावी. 

६. संगणक व प्रिंटर यांचा खरेदी दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत व संबंधित 
पुरवठादाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी त्याच कालावधीत ज्या दराने पुरवठा केला त्या दरापेक्षा जास्त 
नसल्याची खातरजमा आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांनी करावी. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१५.४.२०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८. भाग-१, उपविभाग-२, अ.क्र.२७-अ, नियम क्र.७६ नुसार प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ie सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साकेतांक २०२४०९२०१२११०८३७२२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SATISH M KHAIRMODE 
AT | H M \VERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE Al ECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
a2e14339ed095cda2a544af43de4b68 lafa9a5b92 


3 bebab, postalCode=400032, st=Mahi 
:454FAS609FCBFBESAS9A44EC2402F387AA 


=! st=Mahars 
7920845: 
627CD8748B6D2CFDDF68B76C6, cn=SATISH M KHAIRMODE 


2024.09.20 12:12:21 +05'30' 


( achat खैरमोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, 
२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
3. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे, 
६. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर, 
८. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१०.सचिव (सा. न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
११.निवडनस्ती आस्था-२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ २०२२/प्र.क्र.३२/आस्था-२ 


शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक :- सकआ २०२२/प्र.क्र.३२/आस्था-२, 


दि. १९ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांकरीता खरेदी करावयाचे 
संगणक व प्रिंटरचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical Specifications ) 
अ) संगणक तांत्रिक विनिर्देशा (Technical Specifications ) 


SR.NO. PARAMETER VALUES 

1. Processor Make Intel/AMD 

2. Processor Generation LATEST 

3 Number of Cores per Processor 10 or Higher 

4 Processor Description Intel core i5/AMD Ryzen 5 or Higher 

5 Processor Number Any intel Q series / AMD pro series 

[6 Chipset Series intel Q series / AMD pro series 

7 Chipset Number Any intel Q series / AMD pro series 

a Operating System (Factory Pre-Loaded) Windows 11 professional or higher. 
AIO OEM $ Microsoft Tender 
specific Declaration on Operating 
system authenticity need to be 
attached with the Bid. 

(9 Type of RAM DDRS 

10 RAM Size (GB) 8 or higher 

11 RAM Expandability up to (Using spare DIMM | 64 or higher 

Slots in GB ) 
12 Type of Drives used to populate the internal | NVME SSD 
Bays 

13 Total SSD Capacity ( GB ) 512 or higher 

14 Number of USB PORT 5 or higher 

15 Number of HDMI PORT 1 

16 Number of Ethernet PORT 1 

17 Bluetooth Connectivity yes 

18 Inbuilt Microphone yes 

19 Inbuilt Speaker yes 

20 Display Size ( Inch ) 23.8 or higher 

21 Display Type Non-touch 

22 Panel Technology IPS 

23 Display Resolution ( pixels ) 1920 X 1080 

24 Availability of Webcam integrated with Display | yes 

25 On site OEM Warranty ( year ) 5 or higher 

26 Mouse Connectivity Wired 

27 Type of mouse Optical Scroll ( same make of AIO ) 

28 Keyboard Connectivity Wired 

29 Type of Keyboard standard with rupee symbol ( same 
make of AIO ) 

30 Certifications ROHS, CE, BIS, UU / CB, TPM 2.0 
EPEAT India Gold 

31] Out of Band Mnagament Intel v pro 

32 Any other Malicious Code Certificate duly 


signed by OEM to be submitted by 
bidder. 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः सकआ २०२२/प्र.क्र.३२/आस्था-२ 


ब) प्रिंटर तांत्रिक fafrdat (Technical Specifications ) 


Cartridge technology Ink/cartridge 
Printing technology inkjet/Laser 
Type of printing Mono 
Paper size A4 
Print Speed per minute as per ISO/IEC 24734 in (A4) Size- | Minimum 20 
Resolution (Dpi) 2400x1200 
Memory (MB) Minimum 256 
Processor Speed Minimum 750 MHz 
Duplexing Feature Yes 

Yes 

Yes 
Duplex Print Speed (IPM) Minimum 8 
Network Connectivity Yes 
Network Interface, if available Ethernet 10/100 
Wireless Connectivity. Yes 
If Yes, Type of Wireless Connectivity. Wireless (802.11 b/g/n) 
USB Port yes 
Number of Main Paper Trays 1 
Each Main Paper Tray Capacity 250 
Bypass Tray Facility Yes 
If Yes, Bypass Tray Capacity. 1 
Yield of the cartridge/Ink Tank/Ink Pack supplied with | 6000 
Machine as per ISO/IEC: 19752/2004(E) for Black (Number 
of prints) 
Duty Cycle (No of Prints/month) Minimum 20000 
BIS Registration under CRS of Meity yes 
Other Certifications Available ROHS 
On site OEM warranty (Years) 3 


क) Additional Specifications 


bidders. 


Malicious Code Certificate duly signed by OEM to be submitted by all 


Additional Condition 
applicable 


Bidders Should submit declaration regarding genuine Operating system 
of Windows 10/11 professional on OEM letter head wherever 


Service centre list to be submitted by all bidders 


Escalation matrix to be submitted by all bidders. 


All the Hardware should be new and branded. 


OEM for Computer should be from top 5 OEMs in IDC latest report. 
Bidder should submit Manufacturing Authorization (MAF) from OEM. 
Back to back Warranty support from OEM on their letter head 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


